व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यासाठी आयुक्‍त, कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांना विभागप्रमुख 
म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: व्यशिअ-२०२४/प्र.क्र.२८/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १९ जानेवारी, २०२४. 


शासन आदेशा :- 

मा. मंत्री, plied, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांच्याकडे दि. १७/०१/२०२४ रोजी 
विभागातील प्रलंबित विषयाबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये 
दिलेल्या निर्देशानुसार व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील प्रशासकीय व वित्तीय बाबींसाठी 
आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांना विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


2 सदर Beard अंमलबजावणी संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई व आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई यांनी करावी व 
त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 

३. सदर आदेश शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत अंमलात राहतील. 

४. सदर आदेशा महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) मधील नियम ९ (22) व वित्तीय 


अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-१ च्या नियम २ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


प्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०११९१७४०४८५८०३ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NAMDEO KONDIBA 
BHOSALE e 

(डॉ. ना. कों. भोसले ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्र्त 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह), मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः व्यशिअ-२०२४/प्र.क्र.२८/व्यशि-१ 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, HCY, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबइ 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/नाशिक/ 
मुंबई/पुणे. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सह सचिव/उप सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


